दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, चिमूर, जि. चंद्रपूर या 
कार्यालयाच्या नवीन इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२४/३८५/प्र.क्र.१५०/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जून, २०२४. 


संदर्भ : नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
का-९/आस्था-७/नइबां/चिमूर/१२७/२०२४, दिनांक १४.०३.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, चंद्रपूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, चिमूर, जिल्हा-चंद्रपूर 
या कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी रु. २,१४,२५,६६२/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चौदा लाख 
पंचवीस हजार Wel बासष्ट मात्र) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये केली आहे. 


०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागभीड यांनी तयार केले 
असून, क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक ARIAT (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, सा. बां. मंडळ, चंद्रपूर ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर यांनी सहमती दर्शवली आहे. 

०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 

शासन निर्णय :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, चंद्रपूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, चिमूर, जिल्हा-चंद्रपूर 
या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु. २,१४,२५,६६२/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चौदा लाख 
पंचवीस हजार Geral बासष्ट मात्र) इतक्या किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खालील अटींच्या 
अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


() प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय APMIS यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आव्यक आहे. 

(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

(ji) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 

२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vi) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 
शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२४/३८५/प्र.क्र.१५०/म-१ 


(९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 

दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(Vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(vi) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील स्वीय प्रपंजी लेख्यामधून 
भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


०४. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र. 
७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०६२७१११८५६१२१९ असा आहे. 

सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 


SATYANARAYAN अह डाव 
MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 


SHIVPRASAD 883883 एला 


Date: 2024.06.27 11:31:21 +05'30' 


(सत्यनारायण एस. बजाज ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 


प्रत, 
१) महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२) महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
४) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, चंद्रपूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागभीड (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 
७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 
८) निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ios) 


> 


ह / OF WORK :: 


i 


सहपत्र-अ झासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२४/३८५/प्र.क्र.१५०/म-१ 


Particulars of Scopo 


A) ESSENTIAL ITEMS ees 
uilding Proper Built U Area-Sam 


Construct सार्वजनिक वांधकाम विभाग 
ar Office at Chimur Tq. Chimur Distt. Chandrapur 


ion of Sub २00151 


RECAPITULATION SRE ATULATION SHEET 


Norms (Unit/ Rato Rs. Per 
Sqm/M/Lumpsm Ctc. 


—— 
Sqm | 0.00 
| 0.00 


|PerSqm[ Oi 
- [Sqm | Per Sqm | 
Foundation in B.C/ Weak Soil Se [_______ 
_______| | 


____0__ | 
| | Total B.U.A| 221.66 [Sqm | _ Sub-Total=(a P| CT 6349386 . 
|__| _b_|Fuel Gas Pipeline pomp sum 
odigester Lump sum 
Blodigest po tmp sum[ 0 | 0S 
oH Rain/Roof water harvestin ____ ee 
|_e |Solarrooftoep ss | | 1 |. —“‘é‘dL...OCWCSW 
‘\L_| f [Ramp for handicap es A Gees 
|__| g [Furniture (Rs. 5000/Sqm.) |_ 221.66 [Sqm._| 7000.00 1551620 
j | of TT Sub-Total=(bectdterfegy) | | Sd 
[2 | _|Water Supply and Sanitary Works |] 5% [| गणा 
ie eee Sub-Total=(2 ae 
Se ee की हा क की 
______________ |_ [06018 ९ of (a ee ed 
[| |Fire Fighting Arrengments etc. ens eee eee 
2 i Sees eee Sub-Total=(A pC C‘iL:(S CS 400486907. 
_]1__|1________|[1_[1___ |] Pen (eee |[_____[________ 
(B)MISCELLANEOUS CiviILITEMS ||! CTC CC 
Compound wall & 150 |Rmt. 16089 Per Rmt. 2413350 2413350 
Entrance Gate (With 
Beautification) डु ठु 
Intarnal Roads (C.C.) Rmt. 7188 Per Rmt. 
Pathway, Drain 00000 500000 
|_| i [Development of ground पिक frum su =BnOGD 
0... |... Eee [Lump sum| 
व Lumpsum[ 0 =| = Oi 
) é i [Retaining wal ___f ff 
Dismantaling 1 णण्०्5४50950र्‍ 
be ee च्या बाकमवताती - 
pf 
| _(C) [OPTIONAL ITEMS a ee कळकळ पन 
| | 4 lUnderground water tank for Rainwater १४००१ |!____| "०2५१ 654500 
i Water Main Storage, Pump house, Borewell etc. —— SS0000 
3809090009 0९५0७ }} bing sum 0 
fC fLumpsum] — oT Cd 
[7s lEmernaltoiets 11111 110 5 es 
AB Room,Area lightings. pumps, gener Lump sum] 150000 
CCTV Lump sum 0 as 
ळा a ककाळन शनक कहकळलनल 1110 त्व 
मा Dees ्लताहकी ७162923901 
—— Project Cost (P= 14 2 
वळाली 


Per Sqm 

Sqm] [Per Sqm | 

Sqm [3720000 Per sqm | a854136 [SSS 

[Sqm | 25428.00 | Per Sqm | 2408250] 
तिचि यण) 


Component Total 
wise 


सहपत्र-अ शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२४/३८५/प्र.क्र.१५०/म-१ > 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


Particulars of Scope Norms (Unit / Rate Rs. Per 
Sqm/M/Lumpsm etc. 


| 


Price Escalation eee 


PLINTH AREA RATES FOR 


| Building Proper cost 

Il Electrical work 

Ill Water Supply 

IV For (+Ul+ill 

४ Total Project Cost = . 7) 
TPC/Area (as per "a") 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
a 
ण 
_ 
> 
Ww 
nN 
— 
w 
a 
3 
3 


